सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता एकात्मिक 
बाळ विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत 
अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यासाठी 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०२४/प्र.क्र.६५/का-७अ 


नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 


मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 


दिनांक: ०४ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा :- १. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालय, मुंबई यांचे 
दि.१०/९/२०२४ चे पत्र, 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, 


दि.२५/७/२० 


शासन निर्णय:- 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त एकात्मिक बाल 


विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता 
मागणी क्रमांक-एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष २२३६- पोषण आहार अंतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी यांचे माहे सप्टेंबर, २०२४ चे वेतन अदा करण्यासाठी वितरित करण्यास 
खालील विवरणपत्रातीळ रकाना क्रमांक-२ मधील लेखाशीर्ष/उदिष्टाकरिता एकुण रु.४५ कोटी (रुपये 


२४, 


पंचेचाळीस कोटी फक्‍त ) इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 


आहे. 
(रुपये लाखात) 
अ.क्र लेखाशिर्ष व बाब अर्थसंकल्पित पुरवणी एकूण यापूर्वी । प्रस्तावित 
तरतूद मागणीद्वारे तरतूद वितरीत । वितरण 
(२०२४-२५) उपलब्ध तरतूद 
तरतूद 
1 १| २ ३ re ee षु & = ae 
मागणी-क्र.<-१ 
। (०८) (०५) अंगणवाडी सेवा 
(अतिरिक्‍त राज्य हिस्सा १००%) 
(कार्यक्रम) १००७८.०० ७८८५.४२ 498 &3.82 ५८४५.२४ | ९९००० 
(२२३६१९४५) ०१ वेतन 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.६५/का-७अ 


अ.क्र खाशिर्ष व बाब अर्थसंकल्पित पुरवणी एकूण यापूर्वी । प्रस्तावित 
तरतूद मागणीद्वारे तरतूद वितरीत | वितरण 
(२०२४-२५ उपलब्ध तरतूद 
तरतूद 
1 १| २ ३ | ४ | ५ ६ | © | 
मागणी-क्र.<-१ 


2 । (००(०६) महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम 
१२३ व २६१ अन्वये एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत 
अंगणवाडी सेवेसाठी जिल्हा | २५५००.०० । २११२६.९२ | ४६६२६.९२ | २०९१०.०० | ३५१००० 
परिषदांना आस्थापना अनुदान 
अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००% 
(२२३६-२१७३), 

३६ सहायक अनुदाने(वेतन) 


एकूण ३५५७८.०० २९०१२.३४ | ६४५९०.३४ |) २६७५५.२४ ४५०००० 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे 
राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांनी केंद्र शासनाच्या मागदर्शक सूचनांचे तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त 
विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर 
पालन करावे. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७२/व्यय-६, दिनांक ०४/१०/२०२४ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४१००४१७५०३८११३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHIVAJI P KARWAR ©: 


(शि. पां. कारवार) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 
२. महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.६५/का-७अ 


, सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिळा व ae विकास), जिल्हा परिषद, 


(आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 


. सर्व विभागीय उप आयुकत, महिला व बाल विकास (आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर, 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 
सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, ( आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत ), 


. कार्यासन(व्यय-६/अर्थसंकल्प-७ वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


कक्ष अधिकारी (का.४), महिला व बाल विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई 


१०.निवड नस्ती-का.७ अ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


